रा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/भाग-२/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : ०७ मार्च २०२४. 


शासन आदेश. 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदांवरुन, 
स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) (3) 
aa . _। विजयसिह रामचंद्र भोसले सहायक पोळीस आयुक्त, सहायक पोळीस आयुक्त, 
ठाणे शहर बृहन्मुंबई 
२. । पांडुरंग बाबासाहेब गोफणे | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | पोलीस उप अधीक्षक, 
जिंतूर उपविभाग, जि. परभणी मुख्यालय, रायगड 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, भारत निवडणूक 
आयोगाचे परिपत्रक, दिनांक २१/१२/२०२३, यामधील सूचना, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी 
लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन area, पोळीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 
विचार करुन, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेश मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, यांच्याशी विचारविनिमय 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१९४६५०४४२९ असा आहे. हा 
शासन sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MRUNAL KRISHNA घया णाला 
SAWANT 


le=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=410C5F7970E99BA8F8E7899E41A3E5C50438 1 ED982CD86DE 
7B0B97C6881E3432, cn=MRUNAL KRISHNA SAWANT 

Date: 2024.03.07 20:04:13 +05'30" 


(मृणाल कृष्णा सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/भाग-२/पोल-१अ. 


२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत- मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/ठाणे शहर. 
२) पोलीस अधीक्षक, परभणी/रायगड. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित रा.पो.से. अधिकारी [NAT यहायंचाळक) यहाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फत/ 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


